वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी 
संचालनालयासाठी पदांचा आकृतीबंध 
निश्चित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विविआ-१०१६/प्र.क्र.३६८/प्रश्ञा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- विविआ- ११०१/प्र.क्र.१९८(आ)/प्रशा-१, 
दि.०१.०९.२००५ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, 
दि.१४.०१.२०१६ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, 
दि.११.०२.२०१६ 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/१६/विसु-१, 
दि.१६.०९.२०१६ 
५) वित्त विभाग , शासन परिपत्रक क्र. पदनि-०६१७६/प्र.क्र.२०/आपुक-१, 
दि.२९.०६.२०१७ 
६) उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. २६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत. 


प्रस्तावना : 


वित्त विभाग शासन निर्णय संदर्भ क्र. ३, दि. ११.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत 
निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि. २९.०६.२०१७ अन्वये सुधारीत 
आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. संदर्भ क्र. ६ अन्वये 
उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक -पदनि ०६१७/प्र.क्र.८/विसु-१, दि. २९ जून २०१७ मधील 
मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे विभागातील सर्व पदांचा आढावा घेण्यात येऊन विभागातील पदांच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास मंजूरी प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण ३८४ नियमित पदे + ७१ बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध करुन 
घ्यावयाची पदे अशा एकूण ४५५ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास खालीलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ) वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण 
३८४ नियमित --७१ बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध करुन घ्यावयाची पदे अशा एकूण ४५५ 
पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
आ) वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण 
३८४ नियमित पदांचा तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ नुसार आहे. 
इ) वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संवर्गातील ७१ बाहय 
यंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या पदांचा तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र-ब नुसार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ-१०१६/प्र.क्र.३६८/प्रशा-१ 


ई) गट क मधील वाहनचालक हा संवर्ग व गट- ड हा संवर्ग मृत घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यात येत आहेत. सदर 
अधिसंख्य पदांचा तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-क नुसार आहे. 

उ) वित्त विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवर कक्ष अधिकारी गट -ब (वेतनश्रेणी- एस-१७- (४७६००- 
१५११००)या संवर्गातील नवीन ९ पदे निर्माण करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

ऊ) मृत संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यात येत आहेत. 
सदर अधिसंख्य पद त्यावर कार्यरत व्यक्‍तीच्या सेवानिवृती/ राजीनामा/ मृत्यू इ .कारणामुळे 
रिक्‍त झाल्यानंतर ते पद आपोआप रद्द होईल .मृत संवर्गात सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत 
असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत कार्यरत पदे call Rea होतील तशी आऱ्यकतेनुसार 
बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात मंजूरी देण्यात येत आहे 

त्र सेवा बाह्ययंत्रणेद्ठारे घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, 
दि.०२.१२.२०१३, दि.०२.०८.२०१६ व दि.३०.०९.२०२० या झासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक 
सूचनांचे पालन करून संवर्गनिहाय सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्याऐवजी संवर्गाचे एकत्रिकरण 
करून (multitasking करणारा) कर्मचारीवृंद बहुउद्देशिक स्वरुपाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घ्याव्यात. 

लू) साफ्टवेअर डेव्हलपर या १ पदाची सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.अ.नौ.स. ५९१/आपूक, दि.१४.१०.२०२२ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२९१६३९०८४७०५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUSHILA : _ 
DHONDIRAM PAWAR — 


(सुशिला पवार) 
सोबत : विवरणपत्र-अ, ब TH अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री(वित्त) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक 

६. अपर मुख्य सचिव(सेवा) यांचे स्वीय सहायक 

७. अपर मुख्य सचिव( वित्त) /अपर मुख्य सचिव (ले.व को.) / प्रधान सचिव (व्यय)/ सचिव (वि.सु.), वित्त 
विभाग, मंत्रालय, मुबई यांचे स्वीय सहायक 

८. महालेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ-१०१६/प्र.क्र.३६८/प्रशा-१ 


९. अवर सचिव, आपुक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व सह सचिव/उप सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
११. सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती /प्रशा-१ कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ-१०१६/प्र.क्र.३६८/प्रशा-१ 


विवरणपत्र अ 
वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ३८४ नियमित +09 बाह्य यंत्रणेद्वारे 
सेवा उपलब्ध करुन घ्यावयाची पदे अशा एकूण ४५५ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक 


२६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा संवर्गनिहाय मंजूर पदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


१. वित्त विभाग (खुद्द) मधील संवर्गनिहाय मंजूर पदांचा तपशिल- 


अ. | पदनाम वेतनसंरचना विभागाची सध्या । विभागाचा उच्च स्तरीय समितीने 
क्र. मंजूर पदे प्रस्ताव सुधारीत आकृतीबंधा नुसार 
मंजूर केलेली पदे 
a अपर मुख्य सचिव/प्रधान । संवर्ग पद ०४ ०४ ०४ 
सचिव/ सचिव 
२. | सहसचिव/उप सचिव 5-२७ (१२३१००-२१५९००) १४ १४ १४ 
S-2Y (७८८००-२०९२००) 
३. । अवरसचिव 5-२३(६७७००-२०८७००) २१ २१ २१ 
४. | अवर सचिव (विधी) 5-२३(६७७००-२०८७००) विक = | ee 
५. | कक्षअधिकारी 5-१७(४७६००-१५११००) ६१ ६१--९ नविन पदे ६१--९ नविन पदे 
5-२०(५६१००-१७७५००) (४ 
वर्षांच्या अखंड सेवेनंतर) 
६. | संशोधन अधिकारी 5-१५(४१८००-१३२३००) |. -)| शिक आ a Se 
9. लेखा अधिकारी 5-१६(४४९००-१४२४००) ०३ ०३ ०३ 
८. | सहायक संचालक 5-२०(५६१००-१७७५००) = | |: DR _.१ a 
९. | वरिष्ठ स्वीय सहायक 5-२३(६७७००-२०८७००) ०३ ०३ ०३ 
| १०. | निवड श्रेणी लघुलेखक 5-१६(४४९००-१४२४००) ०२ ०२ ०२ 
११. | उच्च श्रेणी लघुलेखक 5-१५(४१८००-१३२३००) १३ १२ १२ 
१२. | निम्नश्रेणी लघुलेखक 5-१४(३८६००-१२२८००) १७ १३ १३ 
१३. | लघुटंकलेखक 5-८(२५५००-८११००) ee =. ०९ ०९ 
१४. | सहायक कक्ष अधिकारी | 5-१४(३८६००-१२२८००) ११२ १०८ १०८ 
१५. | सहाय्यक लेखाधिकारी 5-१५(४१८००-१३२३००) 03 03 03 
१६. | देयक लेखापाल 5-६(१९९००-६३२००) ०७ ९२ ९२ 
qo. | लिपिक 5-६(१९९००-६३२००) २४ लिपिक- लिपिक- टंकलेखक 
१८. | लिपिक टंकलेखक 5-६(१९९००-६३२००) ७३ टंकलेखक 5-६ 
१९. | रोखपाल 5-६(१९९००-६३२००) ae] 5-६ (१९९००-६३२००) 
२०. | टंकलेखक 5-७(२१७००-६९१००) ०३ (१९९००- 
२१. | गोपनिय लिपिक 5-६(१९९००-६३२००) a | ६३२००) 
२२. | प्रमुख टंकलेखक 5-६(१९९००-६३२००) शिक य 
२३. | वाहन नि- यंत्रचालक 5-६(१९९००-६३२००) ०७ ०७ ० मृत संवर्ग 
२४ | शिपाई 5-१(१५०००-४७६००) ३९ ५२ शिपाई ० मृत संवर्ग 
२५ | हवालदार 5-३(१६६००-५२४००) ०२ 5-१ 
२६ | नाईक 5-३(१६६००-५२४०० ०५ (१५०००- 
२७ | आवेष्टक 5-३(१६६००-५२४०० ०४ ४७६००) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ-१०१६/प्र.क्र.३६८/प्रशा-१ 


२८ । झेरॉक्स ऑपरेटर 5-३(१६६००-५२४००) ०२ 
२९ | माहितीतंत्रज्ञान तज्ञ 5-२३(६७७००-२०८७००) शिक be शलक 
(प्रशासक आज्ञावली तज्ञ) 
३० । माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ 5-२०(५६१००-१७७५००) शिंका शिंगी i 
(आज्ञावली तज्ञ) 
३१ | माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ 5-१७(४७६००-१५११००) शिंगी 2 aa 
(सहायक आज्ञावली तज्ञ) 
एकूण ४३८ ४१९ ३६० (३५१--९ नविन पदे) 
नियमित पदे 
२. राज्य लॉटरी संचालनालयामधील संवर्गनिहाय मंजूर नियमित पदांचा तपशिल- 
अ.क्र. | पदनाम वेतन संरचना सध्याची मंजूर | विभागाचा प्रस्ताव । उच्च स्तरीय 
पदे समितीने सुधारीत 
आकृतीबंधा नुसार 
मंजूर केलेली पदे 
१ आयुक्‍त लॉटरी संवर्ग पद | ळत. - "| शिक a 
2 | अवर सचिव 5$-२३(६७७००-२०८७००) 10१ | बिळे उल |. हती. . | 
३ | कक्ष अधिकारी 5-१७(४७६००-१५११००) ०२ ०२ ०२ 
४ | राज्य लॉटरी अधिकारी | 5-१५(४१८००-१३२३००) =] = शिका 
(सहायक संचालक) 
4 | लेखा अधिकारी 5-१६(४४९००-१४२४००) |, हौ. | शिक ग शिक कश 
उच्च श्रेणी लघुलेखक | 5-१५(४१८००-१३२३००) i, ती 7 शिळ या a न. 
७ | सहायक 5-१४(३८६००-१२२८००) ०५ ०५ ०५ 
८ | सहायक राज्य लॉटरी | 5-१४(३८६००-१२२८००) 03 03 03 
अधिकारी (अल्पबचत 
अधिकारी) 
९ | देयक लेखापाल 5-६(१९९००-६३२००) ०४ ०९ ०९ 
१७ लिपिक 5-६(१९९००-६३२००) | oo लिपिक- लिपिक- 
| 94] लिपिक टंकलेखक 5-६(१९९००-६३२००) ०४ टंकलेखक टंकलेखक 
१२ 5-६(१९९००-६३२००) =| 5-६(१९९००- 85-६(१९९००- 
रोखपाल ६३२००) ६३२००) 
१३ | वाहन नि- यंत्रचालक | 5-६(१९९००-६३२००) ०२ ०२ ० मृत संवर्ग 
१४ | शिपाई 5-१(१५०००-४७६००) ०४ ०४ ० मृत संवर्ग 
१५ | हमाल 5-१(१५०००-४७६००) ०५ ०५ ० मृत संवर्ग 
३५ ३५ २४ 
एकूण नियमित पदे 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ-१०१६/प्र.क्र.३६८/प्रशा-१ 


विवरणपत्र-ब 
उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खालील संवर्गातील सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. त्याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


१. वित्त विभाग (खुद्द) मधील बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवेचा तपशिल - 


अ.क्र. ।सेवा सध्या मंजूर मनुष्यबळ | उच्चस्तरीय सचिव समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घ्यावयाच्या सेवा 

१ सॉफ्टवेअर डेव्हलपर ०१ ०१ 

२ वाहनचालक foo |06 

3 शिपाई foo sR 

एकूण मनुष्यबळ संख्या ०१ ६० 


२. राज्य लॉटरी संचालनालयामधील बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवेचा तपशिल - 


अ.क्र. | Ta सध्या मंजूर मनुष्यबळ उच्चस्तरीय सचिव समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घ्यावयाच्या सेवा 

१ वाहनचालक-नि-यंत्रचालळक [oo [8 

2 शिपाई foo | ०४ 

3 हमाल foo | ०५ 

एकूण मनुष्यबळ संख्या foo st 


टिप- उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक 26.99.2029 रोजीच्या बैठकीमध्ये वाहनचालक व शिपाई संवर्ग मृत 
घोषित करण्यात आला आहे. मृत संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यात येत 
आहेत. सदर अधिसंख्य पद त्यावर कार्यरत व्यक्‍तीच्या सेवानिवृती/ राजीनामा/ मृत्यू इ .कारणामुळे Rat झाल्यानंतर 
ते पद आपोआप रद्द होईल. मृत संवर्गात सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित 

मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घ्याव्यात. सद्यस्थितीत कार्यरत पदे जशी रिक्‍त होतील तशी 


आड्यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात यावीत. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ-१०१६/प्र.क्र.३६८/प्रशा-१ 


विवरणपत्र-क 


उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये वाहनचालक व गट ड 
शिपाई संवर्ग मृत घोषित करण्यात आला आहे. सदर संवर्गात कार्यरत पदे अधिसंख्य गणण्यात येत आहेत. 
वित्त विभाग (खुद्द) व राज्य लॉटरी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिसंख्य गणण्यात आलेल्या पदांचा 
तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


१. वित्त विभाग (खुद्द) मधील अधिसंख्य पदांचा तपशिल - 


अ.क्र. | पदनाम वेतन संरचना मंजूरपदे  । अधिसंख्य 
पदे 
Fa | वाहन नि- यंत्रचालक 5-६(१९९००-६३२००) ०७ ०३ 
२ शिपाई 5-१(१५०००-४७६००) 38 २६ 
३ हवालदार 5-३(१६६००-५२४००) OR OR 
४ नाईक 5-३(१६६००-५२४००) ०५ 1०१ | 
षु आवेष्टक 5-३(१६६००-५२४००) ०४ ०२ 
६ झेराक्स ऑपरेटर 5-३(१६६००-५२४००) ०२ 1०१ | 
एकूण 48 34 

२. राज्य लॉटरी संचालनालयामधील अधिसंख्य पदांचा तपशिल 

अ.क्र. । पदनाम वेतन संरचना मंजूर पदे  । अधिसंख्य 
पदे 
"१६ || वाहन नि- यंत्रचालक 5-६(१९९००-६२३२००) ०२ foo | 
2. शिपाई 5-१(१५०००-४७६००) ०४ 03 
3. हमाल 5-१(१५०००-४७६००) ०५ ०२ 
एकूण ie | ०५ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


